नागपूर येथील दोन अतिरिक्त न्यायाधिकरण व 
१२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.५९/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २०.४.२०१७. 


वाचा : १) शासन अधिसूचना क्र. एमसीटी-०८०५/सीआर-१५४/परि-५, दि. १८.११.२००५ 
२) शा. नि., गृह विभाग क्र.एमसीटी-०२०५/२५५/प्र.क्र.४०/परि.-५, दि.२३.११.२००५. 
३) शा.नि.क्र. एमसीटी-२०१६/प्र.४१/परि-५, दि. ५.४. २०१६ 
४) अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, नागपूर यांचे जा. क्र.८३/२०१७ 
दि. १०.३.२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

वरील संदर्भ क्र.१ शासन अधिसूचनेन्वये नागपूर जिल्हयासाठी अतिरिक्‍त दोन मोटार अपघात 
दावा न्यायाधिकरणे दोन वर्षाकरिता स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर न्यायाधिकरणा करिता 
संदर्भ क्र.२ वरील दि. २३.११.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण १२ पदे नव्याने निर्माण करण्यात 
आली होती. संदर्भ क्र.३ वरील दि. ५.४.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये दोन मो.अ.दा.न्या. व १२ 
अस्थायी पदांना १७.५.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ४ वरील 
दि. १०.३.२०१७ अन्वये अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, नागपूर यांनी दोन अतिरिक्‍त 
न्यायाधिकरणांना व त्यातील एकूण १२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला असून सदर पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

नागपूर येथे स्थापन करण्यात आलेल्या दोन अतिरिक्‍त मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण व 
त्याकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या १२ पदांना दि. १८.५.२०१७ ते ३०.९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ ही न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरीत निकाली 
काढणे, निकाली काढलेल्या दाव्यांचे माहे मे २०१७ आणि ऑगस्ट २०१७ अखेरचे विवरणपत्र 
शासनास सादर करणे तसेच मार्च २०१६ रोजी प्रलंबित असलेल्या दाव्यातील ५० टक्के प्रलंबित 
दावे निकाली काढल्याचे दिसून न आल्यास पुढील मुदतवाढ मिळणार नाही या अटीच्या अधिन 
राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.9७९/परिवहन-५ 


अ.क्र पदाचे नांव पद संख्या | पदे निर्माण केलेल्या शासन निर्णयाचा क्र. व दिनांक 
| . सदस्य २ शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी०२०५/२५५/प्र.क्र. ४०/ 
परि-५, दि. २३.११.२००५ 
उच्च श्रेणी लघुलेखक २ वरीलप्रमाणे. 
. | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ वरीलप्रमाणे. 
४. | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ वरीलप्रमाणे. 
५. । हवालदार २ वरीलप्रमाणे. 
६. । शिपाई २ वरीलप्रमाणे. 
एकूण पदे १२ 


राज्यातील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणांना शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एमसीटी- 
०२०४/१७५५/सीआर-२१/परि-५, दि. २५.६.२००४ अन्वये वित्त विभाग, शासन निर्णय 
दि. १०.०९.२००१ च्या तरतूदीतून म्हणजेच पदाच्या आढावा घेण्यापासून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे 
पदांचा आढावा घेण्याची आवश्‍यकता नाही, मात्र नवीन पद निर्मिती करावयाची झाल्यास शासनाची 
मान्यता घ्यावी लागेल. 


या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर, (००) ८००, इतर खर्च, 
(००) (०१) मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (२०४१ 0924)” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१७-२०१८ 
या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ. पु. क., 
दि. १०.२.२०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०४२०१२१९१८७०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Kadam Dattatray BAL CaN econo Of chorea Es 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=7fee1bbc1 5b7 1aa23bf3ffa4e468df7492703428e9 


Hanmant ०10100 mn 
(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 


. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील साईड), मुंबई. 

जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर. 

अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -२, नागृपर. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.७९/परिवहन-५ 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

. वित्त विभाग (व्यय -८/ वित्तीय सुधारणा -9), मंत्रालय, मुंबई 
. गृह विभाग (कार्यासन Syst -१), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती/ परिवहन-५ 


-८४) 


ळ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


